श्रीम. एम. डी. भामरे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, (मु.) 
नाशिक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (क) (तां.) 


यांना स्वेच्छासेवानिवृत्ती मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेशा क्र.परिवि-२०२२/प्र.क्र.११८/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :०८ जूलै, २०२२. 


वाचा:- (१) श्रीम. एम. डी. भामरे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, (मु.), नाशिक, यांचा दि. 
०२/०५/२०२२ रोजीचा स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज 
(२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. ३/आस्था-१/स्वे.नि./२०२२/प्र.क्र.६५, दि. २१/०६/२०२२. 


आदेशा 

श्रीम. एम. डी. भामरे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, (मु) नाशिक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (क) 
(तां) यांनी संदर्भ क्र. (१) येथील अर्जान्वये शासकीय सेवेतून स्वेच्छेने निवृत्त होण्याबाबतची दिलेली 
नोटीस, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ नियम-६६ मधील तरतुदीनुसार शासनाने 
स्विकारली असून, त्यांना दि. ३१/०७/२०२२ A) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होण्यास या शासन 
आदेशान्वये मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. श्रीम. एम. डी. भामरे यांच्याकडून जर काही शासनास देय असलेली रक्‍कम असेल, तर ती 
त्यांच्या मृत्यु-नि-सेवा उपदानातून वसूल करण्यात यावी. तसेच त्यांच्याविरुध्द कोणतीही विभागीय 
चौकशी प्रलंबित वा प्रस्तावित नाही या अटीच्या अधिन राहून सदर आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
३. श्रीम. एम. डी. भामरे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, (मु) नाशिक, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (क) 
(तां. यांची सेवानिवृत्ती नंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नुसार त्यांना देय असलेले 
सर्व अनुज्ञेय लाभ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०८१५३१०१३७०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRADEEP SAHEBRAQ क्य का” 


-dbac5e75130d8b7a4674a77a2691 e4bf21582d3928 
m=32336 1D01E3FB518718EE3AAAES SDB3EC668FBES, 


15BAA8242ED5D99644FE1533246B0A85DC3D52848FB6CE23F47D 
AF8D647AESA, cn=PRADEEP SAHEBRAO SHIVTARE 


Date: 2022.07.08 15:33:24 +05'30 


(प्रदीप सा. Brace) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd - 
१, संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई q 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.११८/व्यशि-१ 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत). 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (संचालकांमार्फत). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. (संचालकांमार्फत). 

जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, नाशिक (संचालकांमार्फत). 
संबंधित अधिकारी (संचाळलकांमार्फत). 

निवड नस्ती (व्यशि-१) 


सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक (संचालकांमार्फत). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


